धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित, गट-क व गट-ड पदांवरील 
पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन 
करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएचए-२०१४/२७०/प्र.क्र.४६/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१२ एप्रिल,२०२३. 


पहा:-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२३१७/सं.क्र.१२/का.एक, 

दि.३०.०६.२०१८. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र:ःएसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/का.१२ 
दि.०१.०८.२०१९. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०१४/२७०/प्र.क्र.४६/का.१, 
दि.२३.०८.२०२१. 

४) धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, म. रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.आस्था/लेखा-५/१५३४/२०२३, 
दि.२४.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 


त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित), गट-क व गट-डच्या 


पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निवडसूची तयार करण्याकरीता विभागीय पदोन्नती समिती गठित 


करण्यात आली होती. तथापि, संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये धर्मादाय संघटनेतील मुख्यालय, 


ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्याच्या कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे नियुक्‍ती 


प्राधिकारी धर्मादाय आयुक्‍त असून, उर्वरित जिल्ह्यातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत 


संबंधित विभागाचे क्षेत्रीय विभाग/प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख म्हणजेच धर्मादाय सह आयुक्‍त 


नियुक्‍ती प्राधिकारी आहेत. सबब, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.४ अन्वये केलेल्या 


विनंतीनुसार, संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये 


सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१४/२७०/प्र.क्र.४६/का.१ 


त्यानुसार, उपरोक्त संदर्भ क्र.२ मधील सूचना विचारात घेऊन, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित), 


गट-क व गट-ड या सर्व पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव विचारात घेऊन, पदोन्नतीसाठी पात्र 


अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारस 


करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये सुधारणा/पुर्नरचना करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयातील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव 
विचारात घेऊन, पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी 
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारस करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली विभागीय पदोन्नती समितीचा 
संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय या अन्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित, गट-क मधील पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव 


विचारात घेऊन, पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी 


सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती गठित 


करण्यात येत आहे- 
विभागीय पदोन्नती समिती 
Psy . (धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२. धर्मादाय सह आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य 
मुंबई(वरिष्ठ) 
३. [सह सचिव/उप सचिव(कार्या-१,विधि व न्याय सदस्य 
विभाग) 
४. सह सचिव/उप सचिव(विधि व न्याय विभाग) मागासवर्गीय प्रतिनिधी तथा सदस्य 
५. धर्मादाय उप आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 
टिप:- विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये मागास प्रवर्गाकरीता प्रतिनिधित्व करणारा एक सदस्य असावा. 
असा सदस्य नसल्यास, समितीच्या अध्यक्षांच्या सहमतीने मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्याकरीता 
एका अधिकाऱ्याचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१४/२७०/प्र.क्र.४६/का.१ 


“2 तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील गट-ड मधील पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव विचारात घेऊन, पदोन्नतीसाठी पात्र 


कर्मचाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारस 


करण्यासाठी, खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात येत आहे- 


विभागीय पदोन्नती समिती 


१. संबंधित क्षेत्रीय विभाग/प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख (धर्मादाय अध्यक्ष 
आयुक्‍त अथवा धर्मादाय सह आयुक्त या दर्जाचे) 


२. धर्मादाय उप आयुक्‍त/सहायक धर्मादाय आयुक्त यापैकी सदस्य 
कोणत्याही एका संवर्गातील प्रतिनिधी 


३. धर्मादाय उप आयुक्‍्त/सहायक धर्मादाय आयुक्‍त यापैकी|मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
कोणत्याही एका संवर्गातील प्रतिनिधी तथा सदस्य 


४. प्रशासकीय अधिकारी/अधिक्षक यापैकी कोणत्याही एका सदस्य सचिव 
संवर्गातील प्रतिनिधी 
टिप:- विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये मागास प्रवर्गाकरीता प्रतिनिधित्व करणारा एक सदस्य 
असावा. असा सदस्य नसल्यास, समितीच्या अध्यक्षांच्या सहमतीने मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व 
करण्याकरीता एका अधिकाऱ्याचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेहा करावा. 


४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 


२०२३०४१२१८०४२३१७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, MANISHA 
ANIL KADAM ८ 
(मनिषा कदम) 


सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१४/२७०/प्र.क्र.४६/का.१ 


सर्व धर्मादाय सह आयुक्‍्त/धर्मादाय उप आयुक्‍त/सहायक धर्मादाय आयुक्त (धर्मादाय आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत). 

सर्व सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय (धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 

कार्यासन अधिकारी(कार्या-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी(कार्या-२),विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती(कार्या-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


